मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशान सपोर्ट युनिट (Mumbai 


Transformation Support Unit) बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.एम.टी.एस.यु.२०१९/प्र.क्र.२५/वि.प्र. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १३ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र.मुंविप्र-२०१५/प्र.क्र.२३/२०१५/वि.प्र., दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५. 


प्रस्तावना :- 

मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशान सपोर्ट युनीट (एम.टी.एस.यु.) ही संघटना ळोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट या केंद्र 
शासनाच्या संस्थेंतर्गत सन २००५ पासून कार्यरत होती. ही संघटना प्रामुख्याने मुंबई विकासासाठी 
कार्यरत होती. मुंबई विकासाचा टप्पा पुर्ण झाल्यानंतर alow सेल्फ गव्हर्नमेंटकडून मुंबई 
ट्रान्सफॉर्मेशान सपोर्ट युनीट बंद करण्यात आले. तथापि, संदर्भांकित दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१५ 
च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशान सपोर्ट युनीट हे दिनांक ३० जून, २०१५ नंतर म्हणजेच 
दिनांक ०१ जूले, २०१५ पासून एक स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्यरत होती. मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडून (एम.एम.आर.डी.ए.), मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशान सपोर्ट युनीटसाठी अल्पकालावधीसाठी 
निधी उपलब्ध करुन दिला जात होता. श्री. बी. सी. खटुआ, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) यांची दिनांक ०१ 
जुले, २०१५ ते ३१ जुले, २०१७ या कालावधीसाठी एम.टी.एस.यू. चे संचालक म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. तथापि एम.टी.एस.यु. मार्फत आढावा घेण्यात येत असलेल्या सर्व प्रकल्पांचा 
आढावा मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयातील वॉर रुममार्फत घेण्यात येत असल्याने 
एम.टी.एस.यु. पुढे चाळू ठेवण्याची उपयुक्तता राहिलेली नाही. त्यानुसार एम.टी.एस.यु.बाबत 
निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेऊन मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशान सपोर्ट युनिट (MTSU) 
बाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत. 


१) मुंबई शहराशी संबंधित विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा थेट मुख्यमंत्री 
कार्यालयातील वॉर रुममार्फत घेण्यात येत असल्यामुळे, एमटीएसयु चे अस्तित्व दिनांक ३१ 
ऑगस्ट, २०१९ पासून संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


२) श्री. बी. सी. खटुआ यांच्या संचालक, एमटीएसयु म्हणून केलेल्या नियुक्तीची मुदत दिनांक 
३१ जुले, २०१७ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे श्री. बी. सी. खटुआ यांची संचालक 
एमटीएसयु म्हणून केलेली नियुक्‍ती दिनांक ३१ जुले, २०१७ पासून संपुष्टात आणण्यात येत 
आहे. 


एमटीएसयुला मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) दिलेल्या निधीचा 
एमटीएसयुने ज्या कारणासाठी विनियोग केला त्याबाबतचे सविस्तर विनियोग प्रमाणपत्र 
एमटीएसयुने थेट मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास पाठवावे व त्याबाबतचा 
अहवाल झासनास सादर करावा. 


AN 
— 


शासन निर्णय क्रमांकः एम.टी.एस.यु.२०१९/प्र.क्र.२५/वि.प्र. 


) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने एमटीएसयुकडून सर्व कागदपत्रे हस्तांतरित 
करुन घेऊन एमटीएसयु बंद करण्याची औपचारिक कार्यवाही दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९ 
पूर्वी पूर्ण करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१४११२११४३९०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suresh Mahadeo (1०१ 


DN: c=IN, ०७ it Of Mah. hy ral 
Suresh Administration Department, postalCode=400032, 

t=Mah. ht 

2.5.4.20=14¢299447f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 10628981 e82f8311a8 

1d1cf974681485c2, 
Ma h a d CO Kh a d e INumber=f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283bEF 

Of7bfcl1ae95298d60bacf1 resh 0९ 

Date: 2019.08.14 11:33:27 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (२) नगर विकास विभाग/ विशेष प्रकल्प, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

६. संचालक, मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशान सपोर्ट युनिट, मुंबई. 

७. विशेष प्रकल्प, निवडनस्ती. 


मम ममल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


